आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ८० 
टक्के मर्यादेत उर्वरीत निधी वितरण 
आदेश... ("लेखाशीर्ष २२२५१०५२, 
२२२५१३०१, २२२५४१२२") 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २७ डिसेंबर,२०१९ 


वाचा - 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९ 
शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्या-६, दि.२०.०७.२०१९ 
शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०३/कार्या-६, दि.२०.०७.२०१९ 
५) लेखाधिकारी, आ.सं. व प्र.सं., पूणे यांचे पत्र, दि. १५.१०.२०१९ 


शासन निर्णय- 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनिवार्य व कार्यक्रम 
खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ६० % मर्यादेत निधी संबंधित विभाग प्रमुख नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र. ५ येथील प्रस्तावान्वये विनंती करण्यात 
आल्यानूसार संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील झासन निर्णयातील सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद 
योजनांकरिता एकूण अर्थसंकल्पीय निधीच्या ८० % मर्यादेतील उर्वरीत निधी नियंत्रक अधिकारी तथा 
आयुक्‍त आदिवासी विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. यानुषंगाने संगणक 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध HAT फ्लो प्रमाणे खर्च करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


ऱ्य नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण 
व संवितरण अधिका-यांना अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील दिलेल्या सुचनांप्रमाणे तात्काळ वितरित 
कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख 
तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.०७.२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०८.०७.२०१९ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये व दि. ०२.१२.२०१९/ व्यय १४ च्या टिप्पणीन्वये वित्त 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१२१६५२२३५१२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०, 
११, 


१२. 
१३, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa Nn Ki Sa Nn fa O pare Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a9129 


> ठे W a [| 6205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8 


,cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2019.12.27 11:35:38 +05'30" 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
संचालक, लेखा व कोषागरे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई -३२. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५, मुंबई /नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे / पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/ नागपूर. 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ दि.२७.१२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


(रु.हजारात) 


अ.क्र योजनेचे नाव/लेखाशीर्ष बाब/उद्दीष्ट go टक्के मर्यादेत वितरीत | या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत 
निधी करण्यात येत असलेला ८० टक्के 
मर्यादेत उर्वरीत निधी 
[=e | 3 | eS षु 
मागणी क्र टी-०२ 
२२२५,अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
०१-संचालन व प्रशासन 
०१-वेतन 9०५४० १३६६.८० 
०३-अतिकालीक भत्ता न? १.८० 
क ह ७२.६० २४.२० 
9) (००(०४) एकात्मिक क्षेत्रविकास कार्यक्रम an at मांगी 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०५२) र 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च Sade Rae 
१३-कार्यालयीन खर्च 06 २४०९ 
एकुण ४३३१.४० १४४३.८० 
०१-वेतन २३५६९.८० ७८५६.६० 
०३-अतिकालीक भत्ता ae र्ट 
०६-दुरध्वनी वीज व पाणी oe ६६६९९ 
शुल्क 
(04)(09) जनजाति संशोधन व प्रशिक्षण | ८५_देझ्ञांतर्गत प्रवास खर्च २१७.८० ७२.६० 
२) संस्था,पुणे (STATA) (२२२५ १३०१) 
१३-कार्यालयीन खर्च ३१२.०० १०४.०० 
१६-प्रकाशने eee nee 
जाहिरात व ध्दी ६०.०० २०.०० 
२६- व प्रसि' 
२८-व्यावसायिक सेवा oe ९:१9 
३४-शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतने १३९९ Boe 
२४४६६.२० ८१५५.४० 


एकुण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


मागणी क्र टी-०५ 
२२२५,अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२- अनुसुचित जमातीचे कल्याण 


०१-वेतन $3338.60 ३१११३.२० 
०२-मजुरी २१४.८० ७१.६० 
०३-अतिकालीक भत्ता १३५.०० ४५.०० 
०६-दुरध्वनी वीज व पाणी २२२६-०० ७४२.०० 

शुल्क 
११-देश्ञांतर्गत प्रवास खर्च Tene 20 ४५६.०० 
i Pea ad Pua सिक १३-कार्यालयीन खर्च १८६००.०० ६२००.०० 
qu कत aR ६०००.०० २००००० 
२१-पुरवठा व सामग्री ८१४६२९ २७१.४० 
२४- पेट्रोल तेल व वंगण ese २५४००० 
२८-व्यावसायिक सेवा oe ९९६०४ 
वत ती ३००.०० व 
एकुण १२४४१९.६० ४१४७३.२० 


Kiran Kisanrao 
Pawar 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b1 9f123ba59448c0926a912 
96205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34 
e8, cn=Kiran Kisanrao Pawar 

Date: 2019.12.27 11:36:25 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


